विद्युत्‌ शुल्क निरीक्षक, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीनंतरच्या 
पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र. बदली-२०१९/प्र.क्र. ९२/ऊर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ:- उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेश क्र. बदली-२०१९/प्र.क्र.५९/ऊर्जा-५ दि. १२ जून, २०१९. 


शासन आदेशा 

विद्युत निरीक्षणाळय शाखेतील विद्युत शुल्क निरीक्षक गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१९ 
मधील नियतकालीक बदल्या संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये करण्यात आलेल्या आहेत. सदर आदेशान्वये बदली केलेल्या 
काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कौटुंबिक अडचणी, वैद्यकीय कारणास्तव त्यांना मुदतवाढ व बदली आदेशज्ञामध्ये अंशत: बदल 
करुन त्यांना सोईनुसार पदस्थापना देण्याबाबत शासनाकडे विनंती अर्ज सादर केले आहेत. सदर विनंती अर्ज विचारात घेऊन 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) नुसार सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने विद्युत शुल्क निरीक्षक, गट ब (राजपत्रित) 
यासंवर्गातील खालील विवरण पत्रात नमूद अधिकाऱ्यांच्या दि.१२ जून, २०१९ रोजीच्या बदली आदेशामध्ये अंशत: बदल करुन 
आता त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व | दि. १२ जून, २०१९ | दि. १२ जून, २०१९ च्या शासन | अंशत: बदल करुन 
क्र. | पदनाम बदलीपूर्व कार्यरत | आदेशान्वये केलेले बदलीचे ठिकाण | सुधारित बदलीचे 
ठिकाण ठिकाण 


1 १_| २ ३ 11 Be ee Al 4 


i श्रीमती अ. अ. जोशी, । विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, । विद्युत निरीक्षक, 
विद्युत शुल्क निरीक्षक | निरीक्षण विभाग, पुणे | नाशिक (श्री. यु. र. बंगाळ यांच्या निरीक्षण विभाग, पुणे 
बदलीमुळे Red होणाऱ्या पदावर) (१ वर्ष मुदतवाढ) 


२. | श्री. राजेश क. वांद्रेकर, | विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, । विद्युत निरीक्षक, 
विद्युत शुल्क निरीक्षक | निरीक्षण विभाग पुणे (श्रीमती. अ. अ. जोशी यांच्या । निरीक्षण विभाग, मुंबई 
क्र.१, ठाणे बदलीमुळे Red होणाऱ्या पदावर) 


2. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर यांनी बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याला त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत कार्यभार घेता यावा म्हणून आव्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन 
सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. तसेच बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर करु नये. 


३. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय दडपण/दबाव 
आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित विद्युत शुल्क निरीक्षक यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ 
अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 


8. संबंधित विद्युत शुल्क निरीक्षक यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र. ९२/ऊर्जा-५ 


4. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१९१७२७२०६११० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत 


आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


प्रत: 


Digitally signed by Prashant Pundlik Badgeri 


. 
DN: ल, o=Government of Maharashtra, ou=Industry Energy and Labour 
n 1 n | Department, postalCode=400032, $ऱ१॥०॥11351( 
5.4.20=07ae22a8e7{a4047ce6ff816d85e7 7eec14db9926b325a140acf9b28bb9 
90786, 


1 serialNumber=ec955e2d360¢e 1 fddb6abac58a9074 1 9053beecebSdbac48a78c89 
a e rl c588ff7 1 bef, cn=Prashant Pundlik Badgeri 
Date: 2019.08.19 17:33:19 +05'30' 


(प्र. पुं. बडगेरी ) 
शासनाचे उपसचिव 


मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-(७१. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर. 

सर्व संबंधित विद्युत शुल्क निरीक्षक (अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, 
मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर यांच्यामार्फत) 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
उपसचिव (ऊर्जा-५) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
निवडनस्ती (ऊर्जा-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


